RNINo.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ११ 


शनिवार , फेब्रुवारी १, २०२० / माघ १२, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक -२०१९ / ११२४ / प्र.क्र .२८० / म-१( धोरण ).- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ६० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ९ च्या खंड ( अ) तसेच , महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १ ९ ०४ चा १) याच्या कलम 
२१ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सार्वजनिक 
धर्मादाय विश्वस्तव्यवस्था म्हणून नोंदणी केलेल्या आणि ई-३२७० ( नागपूर), दिनांक ६ मे २०१७ असा नोंदणी क्रमांक असलेल्या रिसर्च फॉर 
रिसर्जन्स फांऊडेशन , नागपूर या विश्वस्तव्यवस्थेला , ज्या आदेशाच्या परिशिष्टात विनिर्दिष्ट केलेल्या मौजे म्हसखापर व मौजेझिलपा, ता . काटोल , 
जि . 

नागपूर येथे ठिकाणी स्थित असलेल्या जवळपास १०५.६ हे . इतक्या क्षेत्रफळाच्या जमिनींशी संबंधित भूखंडाच्या बाबतीत कोणत्याही व्यक्तीने 
केलेल्या अभिहस्तांतरण संलेखावर उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड ( ब) अन्वये अन्यथा आकारणीयोग्य 
असलेल्या रु.१,९ ४,६६,३२० (रुपये एक कोटी चौऱ्याण्णव लाख सहासष्ट हजार तीनशे वीस ) इतक्या मुद्रांक शुल्काच्याबाबतीत , सूट तथा माफी 
दिली होती तो , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग चार -ब, दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१ ९ यामध्ये प्रसिद्ध केलेला शासन आदेश, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक मुद्रांक -२०१९ /११२४ / प्र.क्र .२८० / म-१ ( धोरण ), दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१९ (यात ज्याचा निर्देश “ जो आदेश ” असा केला 
आहे ) याद्वारे विखंडित करीत आहे . 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


प्रितमकुमार व. जावळे , 

कार्यासन अधिकारी . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३६-१ 


ہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी १, २०२०/ माघ १२ , शके १९ ४१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th January 2020 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT . 


No. Mudrank - 2019/ 1124 / C.R.No.280 /M - 1 ( Dhoran ). — In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ) read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (1 of 1904 ) and of all other powers enabling it in thatbehalf , the Government of 
Maharashtra hereby rescinds the Government Order, Revenue and Forests Department, No.Mudrank 
2019 /1124 /C.R.No.280 /M - 1 (Dhoran ), dated 11th September 2019 published in the Maharashtra 
GovernmentGazzette , Extraordinary , Part IV - B , dated the 11th September 2019 (hereinafter referred to 
as “ the said Order” ) whereby the remission was given in respect of the stamp duty of Rs. 1,94,66,320 
(rupees one crore ninty four lakhs sixty six thousand three hundred and twenty only ) as otherwise 
chargeable under clause (b ) of article 25 of Schedule -l appended to the said Act on the instrument of 
conveyance executed by any person in favour of the Research For Resurgence Foundation , Nagpur, a 
public charitable trust registered under the provisions of the Maharashtra Public Trusts Act (XXIX of 
1950 ) bearing Registration No. E - 3270 (Nagpur), dated 6th May 2017 , in respect of the land parcels 
admeasuring nearly 105.6 hectares located at Mauja Mhaskhapara and Mauja Zilapa of Taluka Katol , 
Dist . Nagpur, as specified in the Appendix of the said order. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


PRITAMKUMAR V. JAWALE , 

Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी १, २०२० / माघ १२, शके १९ ४१ 


३ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ जानेवारी २०२० 


. 


अधिसूचना 
नोंदणी अधिनियम, १ ९ ०८ . 

क्रमांक नोंदणी-२०१ ९/ ११२४/ प्र.क्र .२८० /म -१( धोरण ).- नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ (१९ ०८ चा १६) महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, 
त्याच्या कलम ८७ च्या खंड ( क ) व कलम ७ ९ याद्वारे तसेच सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ (१८ ९ ७ चा १० ) याच्या कलम २१ द्वारे 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासन अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरजीएन-१५५८ / ६७७३१- एन, दिनांक १७ जुलै , १ ९ ६१ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा केला 
आहे ) यामध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा 

करीत आहे : 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम ( १९ ५० चा २९ ) च्या तरतूदींन्वये एक सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था म्हणून नोंदणी केलेल्या 
आणि क्रमांक ई-३२७० ( नागपूर ), दिनांक ६ मे , २०१७ असा नोंदणी क्रमांक असलेल्या , रिसर्च फॉर रिसर्जन्स फाऊंडेशन, नागपूर च्या नावे उक्त 
अधिसूचनेच्या परिशिष्टात विनिर्दिष्ट केलेल्या मौजे म्हसखापर व मौजे झिलपा, ता. काटोल, जि . नागपूर येथे ठिकाणी स्थित असलेल्या जवळपास 
१०५.६ हे. इतक्या क्षेत्रफळाच्या जमिनींशी संबंधित भूखंडाच्या बाबतीत कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या अभिहस्तांतरण किंवाविक्रीच्या संलेखावर 
नोंदणी शुल्क माफ करण्याकरिता तथा न आकारण्याकरिता शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरजीएन -२०१९ / ११२४ / 
प्र.क्र . २८० / एम -१ ( धोरण), दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ द्वारे उक्त अधिसूचनेच्या शुल्क तक्त्यातील अनुच्छेद -१ मध्ये जादा दाखल केलेली टीप ६७ 
याद्वारे वगळण्यात येत आहे . 


. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रितमकुमार व. जावळे , 

कार्यासन अधिकारी . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी १, २०२०/ माघ १२ , शके १९ ४१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th January 2020 


NOTIFICATION 


REGISTRATION Act , 1908 . 


No. RGN -2019 /1124 /C.R . No. 280 /M - 1 ( Dhoran ).— In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of section 78 and section 79 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908 ), in its application to the State 
of Maharashtra , read with section 21 of General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) and of all other powers 
enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , 
Revenue and Forests Department No. RGN . 1558 /67731-N , dated 17th July , 1961 (hereinafter referred 
to as " the said Notification " ) as follows : 

In the said notification in the Table of Fees, in article -l, a Note 67 added by the Government 
Notification , Revenue and Forests Department, No.RGN -2019 /1124 /C.R.No.280/M -1 (Dhoran ), dated 11th 
September 2019 , relating to the instrument of conveyance or sale deed executed by any person in favour 
of the Research For Resurgence Foundation , Nagpur, a public charitable trust registered under the 
provisions of theMaharashtra Public Trusts Act ( XXIX of 1950 ) bearing Registration No.E - 3270 (Nagpur), 
dated 6th May 2017 , in respect of the land parcels admeasuring nearly 105.6 hectares located at 
Mauja Mhaskhapara and Mauja Zilapa of Taluka Katol, Dist. Nagpur, specified in the Appendix annexed 
thereto , shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRITAMKUMAR V. JAWALE , 

Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


